नविन सुधारित गोवर्धन wader सेवा केंद्र 
योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील एका 
गोशाळेस अनुदान वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा -: १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पविआ २०२१/प्र.क्र.३५६/पदु-३, दिनांक 
१७.०५.२०२३. 
२. दि. ६/२/२०२४ रोजी झालेल्या राज्यस्तारिय निवड समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पविआ२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३, दिनांक 
१६.०२.२०२४ 
४. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे पत्र क्र.मगोसेवा / २६ गोशाळा त्रुटी पूर्तता/प्र.क्र.९/५०५- 
५०६/२०२४,पुणे-०७, दिनांक ८.८.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ मधील तरतूदीनुसार राज्यात संपूर्ण 
गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शोत कामासाठी, ओझी 
वाहण्यासाठी व पैदासीसाठी उपयुक्‍त नसलेल्या गोवंशीय पश्ुंच्या कत्तलीवर बंदी आहे. परिणामी, 
अशा अनुत्पादक UA संख्येत वाढ होत असल्याने पश्नुपालकांना सदर war सांभाळ करणे 
जिकरीचे ठरत आहे. ही बाब विचारात घेऊन, राज्यात वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक 
१७.०५.२०२३ अन्वये प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेस एकवेळचे अनुदान “सुधारित गोवर्धन 
गोवंडा सेवा केंद्र योजना” सुरु करण्यात आली आहे. 
२. सदर योजनेंतर्गत पात्र गोशाळांची निवड करण्यासाठी मा. मंत्री (पदु) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठित करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय निवड समितीने दिनांक ६.२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.:- 
१. १५२ तालुक्यातील १५२ गोशाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आल्या. 
२. २६ गोशाळांचे प्रस्ताव कमी भागभांडवल, ५ एकर पेक्षा कमी जमीन, राष्ट्रीयकृत बँकेत 
खाते नसणे, जमीनीचा ३० वर्षापेक्षा कमी कालावधीचा भाडेपट्टा यासारख्या अटींची 
पुर्तता करीत नाहीत. अशा गोझाळांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अटींची पुर्तता १ 
महिन्याच्या आत करावी. 
३. सदर Udall आयुक्‍त स्तरावरुन तपासणी करुन प्रस्ताव शासनास सादर केल्यास 
प्रस्तुत प्रकरणी निर्णय घेण्याचे सचिव, पदु यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 


वरील क्र. १ येथील गोशाळांच्या बाबतीत वाचा क्र. ३ येथील दिनांक १६.२.२०२४ शासन 
निर्णयान्वये १५२ गोशाळांना अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्रुटीयुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३ 


असलेल्या २६ गोशाळांचे प्रस्तावांना तपासणीअंती मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यस्तरीय निवड समितीने दि. ६.२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार २६ गोझाळांनी त्रुटींची पुर्तता आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांच्याकडे केली असून आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल वाचा क्र. ४ येथील दिनांक ८.८.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
२. सदर अहवालातील निष्कर्ष विचारात घेऊन अनुदानासाठी १९ गोशाळा पात्र ठरत आहेत. 
त्यांचा तपशिळ परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. सदर १९ गोशाळांना पहिला हप्ता 
म्हणून अनुज्ञेय ठरलेल्या अनुदानाच्या Go टक्के अनुदान खालील अटींच्या अधिन राहून अनुदान 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. सदर योजनेत जिल्हा Was उपायुक्‍त यांनी अनुदानासाठी केवळ Ear tagging / 


भारत WT प्रणालीवर नोंदणी असलेली प्रमाणित केलेली aa संख्या 
अनुदानासाठी पात्र राहील. 

२. मंजुर करण्यात येणारे अनुदान हे शासन निर्णय दि. १७.०५.२०२३ अन्वये विहित 
केलेल्या केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबींसाठीच देण्यात येईल. 

३. संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, पुणे 
यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील. 

४. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची पुर्वपरवानगी घेऊन मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात 
याव्यात. 

५. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण 
केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 

६. या योजनेंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी 
भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार नाही. 

७. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोझाळेच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्त wpa 
यांना राहतील. 

८. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर 
योजनेप्रमाणे बांधकाम, विद्युतीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे 
जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. 

९. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात योजनेच्या 
अंमलबजावणी संदर्भात संनियंत्रण करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२४/प्र.क्र.३३/पदु-3३ 


१०.अनुज्ञेय अनुदानाच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या अनुदानाची मागणी करतांना संबंधित संस्थेने 
वरील अटींची पुर्तता केली असल्याचे संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी 
प्रमाणित करुन उपयोगिता प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


३. यासाठी येणारा खर्च राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत मागणी क्र. डी-४, पश्युसंवर्धन, (००) १०२, 
पशु व महिष विकास, (१०), गोशाळा व पांजरपोळ विकास, (१०)(०४), गोवर्धन Wear सेवा केंद्र, 
साकेंतांक क्र. २४०३ डी २५७, ३३-अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत उपलब्ध निधितून भागविण्यात 
यावा. 

Os सदर WA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०२४०९०४१२१२१०९२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIWRUTT!I 8-0) MARALE 


N IWR UTTI DN: CN = NIWRUTTI BHAGUJ! MARALE 


C=IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF न 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 
BHAGUJI MARALE एक्शन 


ate: 2024.09.04 12:13:11 +05'30' 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अध्यक्ष, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, पुणे 

२. महालेखापाल (१/२), मुंबई /नागपूर. 

३. मा. मंत्री (पदु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. Ud जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त 

५. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
अपर मुख्य सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१०. संबंधीत संस्थांचे अध्यक्ष/सचिव (एकूण --- संस्था) (महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. पविआ २०२४/प्र.क्र.३३/पदु-३, दि. o8.08.2028 रोजीचे परिशिष्ठ- अ 


अ. क्र. तालुका संस्थेचे नांव wae | अनुदानाची 
संख्या रक्‍कम 


छत्रपती संभाजीनगर 


a कै राजेंद्रकूमार रामगोपाल खंडेलवाल चॅरीटेबल ट्रस्ट 


सातारा 


सातारा सर्जा-राजा गो-पालन संस्था संचलित शिल्लार गोशाळा १५ लक्ष 


कोल्हापूर 


गगणबावडा मल्लाप्पा देवाप्पा सुर्यवंशी प्रतिष्ठान १५ लक्ष 


नांदेड 


नाशिक 


येवला श्री. अशोकबाबा अगस्ती धाम गोशाळा, अनकाई १५ लक्ष 


जालना 


श्री राम सेवाभावी संस्था TANT 


८ घनसावंगी श्री समर्थ अध्यासन व संशोधन केंद्र 
९ बदनापूर सद्गुरु रघुनाथबाबा गोशाळा 


१० | पाटोदा जय मल्हार बहुउद्देशीय ग्राम प्रतिष्ठान कुसलंब २५ लक्ष 


परभणी 


पालम संत जनाबाई ग्रामीण विकास महिला मंडळ संचलित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र १५ लक्ष 


लातूर 


चाकूर गोपाळकृष्ण प्रतिष्ठाण संचलित, रेणुकांबा गोशाळा, हिपळणेर 
अहमदपूर । रामसंत शिवलींग शिवाचार्य महाराज, Wer पर्सनल करिअर डेव्हलपमेंट 


हिंगोली 


रायगड 


eg 0000111 


बुलढाणा 


अहमदनगर 


श्रीरामपूर सद्गुरु गंगागीरीजी महाराज संस्थान ट्रस्ट, सरला बेट 


